प्रायोगिक तत्वावर ग्राम पंचायत 
स्तरावर अतिरीक्त ग्राम रोजगार 
सेवकांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय शुध्दीपत्रक क्र.मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.९४/रोहयो-१०-अ 
१६ वा मजला नवीन प्रशासन भवन 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १८ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा: १ शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०११/प्र.क्र.४०/रोहयो-१०-अ, दि.०२ मे. २०११ 
२) शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.१७४/रोहयो-६-अ, दि.१४ डिसेंबर, २०२२ 
३) शासन निर्णय क्र.मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.९४/रोहयो-१०-अ, दि.२९ मे, २०२३ 


शुध्दीपत्रक:- 


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना 


दि.०१ एप्रिळ, २००८ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रोजगार 


अधिनियम कलम ६व केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५च्या 


कलम 96(4) नुसार एकूण खर्च झालेल्या निधी पैकी किमान ५०% निधी ग्रामपंचायती मार्फत 


करावयाच्या कामावर खर्च होणे अनिवार्य आहे. मनरेगा आणि इतर विभागाच्या योजनाच्या 


अभिसरणातून शासन निर्णय दि.१४/१२/२०२२ नुसार सुविधा संपन्न कुटुंब व सर्वांगीण ग्रामसमृध्दी 


योजना या योजनांची मिशन मोड तत्वावर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 


त्यामुळे राज्यात मनरेगा अंतर्गत कामांचे प्रमाण वाढत असून भविष्यात देखिळ वाढ सदर कामामध्ये 
होणे अपेक्षित आहे. 


२. राज्यातील ग्रामीण भागामध्ये मनरेगाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून यामध्ये 


ग्रामपंचायत हा होवटचा घटक करण्यात आलेला आहे असे असले तरी शासनाच्या असे निदर्शनास 


आले आहे की, राज्यातील काही ग्रामपंचायतीमध्ये एका आर्थिक वर्षात १ हजारापेक्षा कमी मनुष्य 


दिवस निर्मिती होते, अशा ग्रामपंचायतीमध्ये प्रायोगिक तत्वावर १ वर्षासाठी अतिरिक्त ग्राम रोजगार 


सेवकाची नियुक्‍ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, कारण अतिरिक्त ग्रामरोजगार सेवकाने 


केलेल्या कामाचे मानधन त्याने निर्माण केलेल्या मनुष्य दिवसाशी निगडीत असल्याने तो या योजनेची 


व्याप्ती वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करेल व जास्त मनुष्य दिवासाची निर्मिती होईल, असा 


शासनाचा उद्देश आहे. याकरीता अतिरिक्त ग्राम रोजगार सेवकाची नियुक्‍ती करण्याबाबतचा निर्णय 


प्रायोगिक तत्वावर १ वर्षासाठी काही विशिष्ट ग्रामपंचायतीमध्ये अनुज्ञेय करण्यास शासनाने दि.२९ 


मे,२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.९४/रोहयो-१०-अ 


३. तथापि दि.२९ मे,२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयाचा विपर्यास अर्थ काढून काही ग्रामपंचायतीमध्ये 


सरसकट अतिरिक्त ग्राम रोजगार सेवकाची नियुक्‍ती करण्यात आली असल्याचे शासनाच्या 


निदर्शनास आले आहे. या अनुषंगाने शासन याद्वारे असे निर्देश देत आहे की, शासन निर्णय दि.२९ 


मे,२०२३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे केवळ ज्या ग्रामपंचायतमध्ये एका आर्थिक वर्षामध्ये १००० पेक्षा कमी 


मनुष्य दिवसाची निर्मिती झालेली असेल त्या ठिकाणी किंवा ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये ५० हजार मनुष्य 


दिवसापेक्षा जास्त मनुष्य दिवस निर्माण होतात अशा केवळ दोन प्रकारच्या ग्रामपंचायतीमध्ये 


अतिरिक्त ग्रामरोजगार सेवकाची नियुक्‍ती करण्यात यावी. या व्यतिरिक्त अशी नियुक्‍ती केळी असेल 


तर ती अवैध समजण्यात येईल. 


४. कोणत्याही ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामरोजगार सेवकाबाबत ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयावर 


कार्यवाही करण्यापूर्वी संबंधित ग्राम रोजगार सेवकास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनरेगा जिल्हा 


परिषद यांच्याकडे अपील करण्यासाठी दिनांक ४ सप्टेबर, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मुभा 
राहील. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 


२०२३०९१८१८१४२६८३१६ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक साक्षांकीत करून काढण्यात येत 


Digitally signed by JANA JIVA VALVI 
IN: (OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCod 
htra, 
2.5.4.20=816d3fe4c7042f66b4ac7 3a 1 f0087cd8fda3e1 15d42dc8b54 
0€783064c80dc1 
pseudonym=BC7303629AB7AFCA8CE15C55D2BEFE77F3006E6E, 
erialNumber=F D6F9785FE220B2COF30D422D401E2DFC838A0D9 
£C621401534F5B36EAF57F26, cn=JANA JIVA VALVI 
2023.09.18 18:18:06 +05'30' 
(ST. जि. वळवी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति ; 


. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, Fares, मुंबई-३२ 

. मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. प्रधान सचिव (रोहयो),नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. सर्व विभागीय आयुक्‍त 


Cc AW AD -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मग्रारो-२०२३/प्र.क्र.९४/रोहयो-१०-अ 


६. सर्व जिल्हाधिकारी, (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 
७. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
८. संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, पुणे. 
९. मुख्य अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तर) पुणे. 
१०.सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, 
समिती अधिकारी, कार्यालय ड-७, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, 
११.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, (मग्रारोहयो) नियोजन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 
१३.निवडनस्ती , कार्यासन रोहयो-१० अ, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


